शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१७१७/प्र.क्र.१२१/ राउशु-१, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ सप्टेंबर, २०१९ 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम 
निरीक्षकांना निरीक्षक (गट-ब) या 
संवर्गात पदोन्नतीनंतर देण्यात येणाऱ्या 
पदस्थापनेबाबत. 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) या संवर्गातून निरीक्षक (गट-ब) या 


संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१८-१९ च्या पदोन्नतीसूचीमधील खालील 


अधिकाऱ्यांना निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यात येत असून सदर 


पदोन्नतीनंतर, त्यांची त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ४ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या महसूली विभागामध्ये (स्तंभ 


५ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या रिक्‍त ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव मूळ प्रवर्ग | वाटप करण्यात | पदौन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
आलेला महसूली पदस्थापना 
संवर्ग 
शि २ ३ शि 4 
| 9 श्री. आर.आर. साळोखे खुला पुणे सीमा तपासणी नाका, कागल 
Q श्री.चंद्रकांत यशवंत वळसे | इ.मा.व. पुणे भरारी पथक, सांगली 
३ श्री.रामचंद्र लक्ष्मण पुजारी । वि.जा.(ओ पुणे भरारी पथक, सातारा 
४ श्री.दत्तात्रय शंकर चव्हाण खुला पुणे मे.देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार 
स.सा.का., कोल्हापूर 
५ श्री.श्रीकांत सोनाजी पाडळे | अ.जा. नाशिक सीमा तपासणी नाका, करंजाळी 
६ | श्री.दशरथ दादाराव अ.जा. पुणे भरारी पथक, सोलापूर 
लोकरे 
७ | agar पुंडलिक खुला कोकण-१ ।सीमा तपासणी नाका, तलासरी 
कुडकर 
श्री.दशरथ लक्ष्मण जगताप| अ.ज नाशिक भरारी पथक-१, अहमदनगर 
श्री.जयराम श्रावण जाखेरे अ.ज. नाशिक सीमा तपासणी नाका, पुर्णाड, 
जळगाव 
१० | o श्री.उत्तम पांडुरंग बड अ.ज नाशिक भरारी पथक, धुळे 
।_११_ | श्री.गणेडा रामकृष्ण गावंडे खुला अमरवती  ।खामगाव, बुलढाणा 
१२  श्री.अंकुठ़ा पांडुरंग मते अ.ज पुणे कागल, कोल्हापूर 
१३ | श्री.रोहिदास दत्तू वाजे अ.ज नाशिक संगमनेर, अहमदनगर 
१४ | श्री.शरद अंबाजी जाधव अ.जा. कोकण-१ ।भरारी पथक, रत्नागिरी 
१५ | श्री.गजानन मारोती अ.ज. अमरावती । अकोला शहर 
शिरसाम 
१६ श्री.महेश वामन TS इ.मा.व कोकण-१ ।सीमा तपासणी नाका, इन्सुली 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७१७/प्र.क्र.१२१/ राउशु-१ 


१७ | श्री.नारायण संतोषराव इ.मा.व नागपूर गडचिरोली 
धुरड 

१८ | श्री.मारुती शंकर पाटील । वि.जा.(ओ नागपूर चंद्रपूर 

१९ | श्री.बाळासाहेब भिकाजी भ.ज. (क) नाशिक श्रीगोंदा स.सा.का., अहमदनगर 
हुलगे 

२० | श्री.गीताराम तुकाराम अ.ज अमरावती । भरारी पथक, अमरावती 
खोडे 

२१ | श्री.जयराम बाळकृष्ण खुला औरंगाबाद ।सीमा तपासणी नाका, उमरगा, 
चव्हाणके उस्मानाबाद 

२२ | श्री.संजय जोसेफ अ.जा. नागपूर सीमा तपासणी नाका, गोंदिया 
गायकवाड 

२३ |श्री.दादासाहेब गुजाबापू भ.ज. (क) अमरावती । यवतमाळ शहर 
देवकाते 

२४ | श्री.सुनिल अशोकराव खुला औरंगाबाद । भरारी पथक, जालना 
गायकवाड 

२५ | श्री.संजय कृष्णाजी दळवी खुला कोकण-१ ।भरारी पथक, सिंधुदुर्ग 

२६ श्री.राजेश जगन्नाथ जाधव । अ.जा. कोकण-१ । भरारी पथक-१, रायगड 

२७ श्री.सुरेश तुकाराम भामरे खुला नागपूर वरोरा, चंद्रपूर 

२८ श्री.दशरथ कामाजी खुला अमरावती । भरारी पथक, अकोला 
क्षिरसागर 

२९ | श्री.रघुनाथ वामन कडवे अ.जा. औरंगाबाद । भरारी पथक,बीड 

३० | श्री.कारभारी भाऊराव इ.मा.व. औरंगाबाद ।मे.लीलासन इंडस्ट्रीज लि., 
रावते औरंगाबाद 

३१ | श्री.गणेडलाल लालचंद अ.जा. औरंगाबाद । भरारी पथक, परभणी 
पुसे 

३२ श्री.संजय आसाराम जाधव खुला औरंगाबाद ।मे.काल्सबर्ग इंडिया लि., 

औरंगाबाद 

३३ श्री.मुरलीधर उकंडराव भ.ज.(बो नागपूर डी विभाग, नागपूर 
कोडापे 

३४ | श्री.पंकज भाऊ कुंभार इ.मा.व. औरंगाबाद । भरारी पथक, नांदेड 

३५ श्री.प्रकाड गंगाराम काळे खुला नागपूर राजूरा, चंद्रपूर 

३६  श्री.उत्तम रामकिसन भ.ज.(ड) औरंगाबाद ।परभणी 
आव्हाड 

३७ श्री.राहुल मधुकर बांगर अ.जा. औरंगाबाद । लातूर शहर 

३८ | श्री.नितीन लक्ष्मण शिंदे खुला अमरावती । भरारी पथक, बुलढाणा 

३९  श्री.रविंद्र दादाखोत पाटणे | खुला नागपूर भरारी पथक, भंडारा 

४० | श्री.सतिश अनंत गावडे खुला नागपूर भरारी पथक, चंद्रपूर 

४१ | श्री.देवीदास प्रल्हाद नेहूल | खुला औरंगाबाद । हिंगोली 

४२ | श्री.आनंद बळवंत चौधरी खुला औरंगाबाद ।मे.मांजरा स.सा.का. ,लातूर 

83 श्री.रामचंद्र महादेव चवरे इ.मा.व. नागपूर सीमा तपासणी नाका, रामटेक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७१७/प्र.क्र.१२१/ राउशु-१ 


४४ श्री.दत्तात्रय राघू शिदे भ.ज.(बो नागपूर मे.विदर्भ डिस्टीलरी 

४५ | श्री.अरुणकुमार शिवलाल | वि.जा. (3) औरंगाबाद ।बविभाग, औरंगाबाद 
चव्हाण 

४६ | SWAT गजानन सावंत खुला नागपूर भरारी पथक, वर्धा 

४७ श्री.राहूल नेमिनाथ रोकडे | इ.मा.व. औरंगाबाद अंबड, जालना 

४८ | श्री.अशोक बाळासाहेब खुला नागपूर भरारी पथक-२, नागपूर 
शितोळे 

४९ श्री.राजेंद्र आनंदराव दिवसे | खुला नागपूर साकोली, भंडारा 

yo | al. सुरज रामचंद्र कुसळे | वि.जा. (ओ) नागपूर मे.नागपूर डिस्टीलरी 

५१ श्री. सुहास तुकाराम दळवी | खुला नागपूर विभागीय भरारी पथक, नागपूर 

५२ श्री. अमजदखान म. पठाण | खुला औरंगाबाद अंबाजोगाई, बीड 

५३ श्री.आनंदगा. काळे खुला अमरावती । अकोट, अकोला 

२. सदर पदोन्नती ही, खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात, सेवाज्येष्ठतेनुसार, खुल्या प्रवर्गातील पदांवर 
मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. सदर तात्पुरत्या स्वरूपातील पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यास नियमित 
पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

२) संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षांनंतर, सेवा पुनर्विळोकनाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

३) संबंधित अधिकाऱ्यांची संगणक अर्हता परीक्षा आणि मराठी, हिंदी भाषा परीक्षा सूट/उत्तीर्ण बाबतची 
प्रमाणपत्रे तपासून त्याबाबत आवऱ्यक त्या नोंदी घेतल्याची खात्री आयुक्‍त, राउझु कार्यालयाने 
करावी. 

४) संबंधित अधिकाऱ्यांना स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याची खात्री आयुक्‍त, राउशु 
कार्यालयाने करावी. 

५) संबंधित अधिकाऱ्यांची मत्ता व दायित्वाची विवरणपत्रे प्राप्त करावी. 

३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर अधिकाऱ्यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून 


कार्यमुक्त करण्यात यावे. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
तात्काळ हजर होउन पदाचा कार्यभार घ्यावा. 


8. 


सदर आदेशाच्या दिनांकापासून उक्त अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी विहीत 


कालावधीमध्ये रूजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांचेविरूद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७१७/प्र.क्र.१२१/ राउशु-१ 


षु. सदर आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे 
उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकार्‍्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल. 


६. सदर पदोत्नतीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित 
विभागीय उप आयुक्त, Wy यांनी करावी व तसे शासनास कळवावे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१११९११५१०४२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by P H WAGDE 


2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e 12c2850ebd4f89 
4edc0ea69760a3c1561515a6bfs: 
postalCode=400032, street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 


ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, P 


(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-0 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर 
सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

संबंधित जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संबंधित अधिकारी. 

निवडनस्ती. 


OOS 00 eee eee 


an 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


